भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिका-यांच्या बदली / 
पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०१८/प्र.क्र.३३ /२०१८/दहा, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
तारीख: ०५.०५.२०१८ 


शासन निर्णय 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या मान्यतेने, खाली नमूद केलेल्या अधिका-यांची प्रशासकीय कारणास्तव 
अ.शा.पत्र क्रमांक-एईओ-१११८/प्र.क्र.(५) (१०/२०१८/दहा, दिनांक ०२.०५.२०१८ नुसार पुढील प्रमाणे बदलीने नियुक्‍ती / पदस्थापना करण्यात 
आली आहे. 


अधिका-याचे नांव व पदनाम नियुक्तीचे पद 
श्री.यु.पी.एस.मदान, भाप्रसे (१९८३) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त | कार्यकाल पूर्ण झाल्यामुळे आणि रिक्‍त पदावर 
महानगर आयुक्त, मुंबई महागर प्रदेश विकास | विभाग, मंत्रालय, मुंबई. बदली करणे आवश्‍यक असल्याने. 
प्राधिकरण, मुंबई. 
श्री.आर.ए.राजीव, भाप्रसे (१९८७) महानगर आयुक्‍त, मुंबई | प्रशासकोय कारणास्तव रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती 
प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, | महागर प्रदेश& विकास | करणे आवश्यक असल्याने. 

प्राधिकरण, मुंबई. 
श्री.बी.ए.गगराणी, भाप्रसे (१९९०) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान | प्रशासकोय कारणास्तव रिक्‍त पदावर नियुक्ती 
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको, | सचिव, मंत्रालय, मुंबई. करणे आवश्यक असल्याने. 


: पे (१९९३) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकोय | प्रशासकोय कारणास्तव रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती 
प्रधान सचिव व आयुक्त (गुंतवणूक व राज | संचालक, सिडको, मुंबई. करणे आवश्‍यक असल्याने. 
शिष्टाचार), महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली. 
श्री.संतोष कुमार, भाप्रसे (१९९४) व्यवस्थापकीय संचालक, | प्रशासकोय कारणास्तव रिक्‍त पदावर नियुक्ती 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, | महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग | करणे आवश्‍यक असल्याने. 
विकास महामंडळ, मुंबई. 
श्रीमती एम.एन.केरकेट्टा, भाप्रसे (१९९४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, । प्रशासकीय कारणास्तव रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती 
सचिव (साविस) व विशोष चौकशी अधिकारी | महाराष्ट्र राज्य खादी व | करणे आवश्यक असल्याने. 
(२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. | ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई. 
टिया, भाप्रसे (१९९६) अध्यक्ष व व्यवस्थापकोय | प्रशासकोय कारणास्तव रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती 
विशेष विक्रीकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, | संचालक, महाराष्ट्र राज्य | करणे आवश्‍यक असल्याने. 
विद्युत पारेषण कंपनी, मुंबई. 
श्री.एस.आर.दौड, भाप्रसे (१९९७) सचिव (साविस) व विशेष | प्रशासकौय कारणास्तव रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य लघु | चौकशी अधिकारी (२, | करणे आवश्‍यक असल्याने. 
उद्योग विकास महामंडळ, मुंबई. सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
श्री.राजीव कुमार मितल, भाप्रसे (१९९८) सचिव (व्यय), वित्त विभाग, | प्रशासकोय कारणास्तव रिक्‍त पदावर नियुक्ती 
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र | मंत्रालय, मुंबई. करणे आवश्यक असल्याने. 
राज्य विद्युत पारेषण कंपनी, मुंबई. 


श्री.पी.वेलरासू, भाप्रसे (२००२) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र | प्रशासकीय कारणास्तव रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती 
जीवन प्राधिकरण, मुंबई. करणे आवश्‍यक असल्याने. 

श्री.एम.संकरनारायणन, भाप्रसे (२००३) संचालक, नगरपरिषद | प्रशासकीय कारणास्तव Rat पदावर नियुक्‍ती 

संचालक, माहिती तंत्रज्ञान, मुंबई. प्रशासन, मुंबई. करणे आवश्‍यक असल्याने. 

श्री.सुमंत भांगे, भाप्रसे (२००३) व्यवस्थापकीय संचालक, | प्रशासकीय कारणास्तव रिक्‍त पदावर नियुक्ती 

मुख्य अधिकारी, मुंबई इमारत दुरुस्ती व | महाराष्ट्र राज्य मत्स्यव्यवसाय | करणे आवश्यक असल्याने. *श्री.ए.आर.शिंदे 

पुनर्रचना मंडळ, मुंबई. विकास महामंडळ, मुंबई. यांच्या दिनांक ३१.०५.२०१८ च्या सेवानिवृत्तीने 

रिक्‍त होणा-या जागी) 


शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०१८/प्र.क्र.३३/२०१८/दहा 


अधिका-याचे नांव व पदनाम 

T (२००४) 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास महामंडळ, मुंबई. 
श्री.एस.डी.लाखे, भाप्रसे (२००४) 
मुख्य अधिकारी, म्डाडा मंडळ, मुंबई. 
श्री.विरेंद्र सिह, भाप्रसे (२००६) 
संचालक तथा आयुक्त, नगरपरिषद प्रशासन, 


दिनांक १३.०४.२०१८ च्या आदेशात Bia: 
बदल करून. 

श्री.बी.जी.पवार, भाप्रसे (२००६) 

दिनांक २५.०४.२०१८ च्या आदेशात Bisa: 
बदल करून. 

श्री.डी.के.जगदाळे, भाप्रसे (२००६) 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, 
नाशिक. 

श्री.सुनील एस.चव्हाण, भाप्रसे (२००७) 
अतिरिक्त महापालिका आयुक्‍त, 
महानगरपालिका, ठाणे. 


ठाणे 


श्री.प्रदीप पी., भाप्रसे (२००९) 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 


श्री.संजय यादव, भाप्रसे (२००९) 

सह महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरण, मुंबई. 

श्री.सी.के.डांगे, भाप्रसे (२०१०) 

अतिरिक्त आदिवासी आयुक्त, ठाणे. 


श्री.पी.शिवा शांकर, भाप्रसे (२०११) 
जिल्हाधिकारी, परभणी. 


सह व्यवस्थापकीय संचालक, 
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळ, मुंबई. 


सह सचिव, वित्त विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 


महापालिका आयुक्त, नागपूर 
महानगरपालिका, नागपूर. 


मुख्य अधिकारी, म्हाडा मंडळ, 
मुंबई. 


जिल्हाधिकारी, जालना. 


मुख्य अधिकारी, मुंबई इमारत 
दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ, 
मुंबई. 


जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 


संचालक, माहिती तंत्रज्ञान, 
मुंबई. 


अतिरिक्त आदिवासी आयुक्त, 
ठाणे. 


महापालिका आयुक्त, 
जळगाव महानगरपालिका, 
जळगाव. 

व्यवस्थापकीय संचालक, 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी 
आदिवासी विकास महामंडळ, 
नाशिक. 


WIG कारणास्तव रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती 
करणे आवश्‍यक असल्याने. 


WIG कारणास्तव रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती 
करणे आवश्‍यक असल्याने. 
प्रशासकोय कारणास्तव रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती 
करणे आवश्‍यक असल्याने. 


WIG कारणास्तव रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती 
करणे आवश्‍यक असल्याने. 


WIG कारणास्तव रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती 
करणे आवश्‍यक असल्याने. 


WIG कारणास्तव रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती 
करणे आवश्‍यक असल्याने. 


प्रशासकीय कारणास्तव रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती 
करणे आवश्‍यक असल्याने. *(सदर बदलीची 
अंमलबजावणी मा.भारत निवडणूक आयोगाने 
विधानपरिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदार 
संघ द्विवार्षिक निवडणूक-२०१८ संदर्भात 
आखलेला निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण झाल्यानंतर 
करण्यात यावी). 

प्रशासकोय कारणास्तव रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती 


करणे आवश्‍यक असल्याने. *(सदर बदलीची 
अंमलबजावणी मा.भारत निवडणूक आयोगाने 
विधानपरिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदार 
संघ द्विवार्षिक निवडणूक-२०१८ संदर्भात 
आखलेला निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण झाल्यानंतर 
करण्यात यावी). 

WIMP कारणास्तव रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती 
करणे आवश्यक असल्याने. 


WIMP कारणास्तव रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती 
करणे आवश्‍यक असल्याने. 


प्रशासकीय कारणास्तव रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती 
करणे sez असल्याने. *(सदर बदलीची 
अंमलबजावणी मा.भारत निवडणूक आयोगाने 
विधानपरिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदार 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०१८/प्र.क्र.३३/२०१८/दहा 


संघ द्विवार्षिक निवडणूक-२०१८ संदर्भात 
आखलेला निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण झाल्यानंतर 
करण्यात यावी). 


SM AMAT गोयल, भाप्रसे (२०१२) जिल्हाधिकारी, परभणी. प्रशासकोय कारणास्तव रिक्‍त पदावर नियुक्ती 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, करणे आवश्यक असल्याने. *(सदर बदलीची 
गडचिरोली. 


अधिका-याचे नांव व पदनाम 


अंमलबजावणी मा.भारत निवडणूक आयोगाने 
विधानपरिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदार 
संघ द्विवार्षिक निवडणूक-२०१८ संदर्भात 
आखलेला निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण झाल्यानंतर 
करण्यात यावी). 

श्री.विजय राठोड, भाप्रसे (२०१४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, | प्रशासकोय कारणास्तव रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती 

सहाय्यक जिल्हाधिकारी आणि प्रकल्प | जिल्हा परिषद, गडचिरोली. | करणे आवश्‍यक असल्याने. 

अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास 

प्रकल्प, धारणी अमरातवी. 

श्री.राहूळ कडिले, भाप्रसे (२०१५) सहाय्यक जिल्हाधिकारी | प्रशासकीय कारणास्तव रिक्‍त पदावर नियुक्ती 

सहाय्यक जिल्हाधिकारी, Gey उप विभाग, | आणि प्रकल्प अधिकारी, | करणे आवश्‍यक असल्याने. 

परभणी. एकात्मिक आदिवासी विकास 

प्रकल्प, धारणी, जि.अमरावती 

श्री.केलास पगारे, (अतिरिक्त जिल्हाधिकारी) | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, | प्रशासकोय कारणास्तव Rat पदावर नियुक्ती 

अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (अतिक्रमणे व | जिल्हा परिषद, अकोला. करणे आवश्यक असल्याने. 

निष्कासन), पश्चिम उपनगरे, मुंबई उपनगर 

जिल्हा. मुंबई. 
2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 
२०१८०५०५१३४८२२८००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sarita Rishi Bandekar 


Sarita RISHi ५४७५ coninmenorimhuoshe 


ou=General Administration Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


B a n d e ka r 2.5.4.20=5140223e17381bc47a67b9fede8dda33c 
03e3e9ce591f826d8193080c68a08b8, 
serialNumber=e40a063b6b4e8f5991f350aa6fec 
292a5Sdb5bf8829c64d6c44e00a701cdaac, 

DeshmMukb/s 
Date: 2018.05.05 16:56:32 +05'30' 


(स.रि.बांदेकर-देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, 
५. संबंधित अधिकारी 


६. संबंधित कार्यालये 

७. मुख्य सचिवांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, 

८. सामान्य प्रशासन विभाग, ९, ९-अ, १०-अ, 
९. निवडनस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


